NABCONS - DDU-GkKY योजनेअंतर्गत 
Monitoring Fee अदा करण्याकरीता केंद्र 
हिस्सा समरुप राज्य हिस्स्याचा निधी वितरीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मजिअ - २०२१/प्र.क्र.५९/योजना-३ 
मंत्रालय,मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: ३१ मार्च, २०२१ 
वाचा :- 
१. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र.जे-१७०६०/२६३/२०१६ DDU- 
GKY (2), दिनांक २३ एप्रिल, २०२०. 
२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उमेद - महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, बेलापूर, 
नवी मुंबई यांचे पत्र क्र.एमएसआरएलएम/लेखा/६७१/२०२१, दिनांक १६ मार्च, २०२१. 


प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत दीन दयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौडल्य 
योजना (DDU-GKY) राबविण्यात येत आहे. केंद्र शासनामार्फत सदर योजनेची अंमलबजावणी व 
मुल्यांकन करणेसाठी Central Technical Support Agency (CTSA) dt नेमणूक करण्यात आलेली 
आहे. त्याकरीता केंद्र शासनाने सदर योजनेकरीता NABCONS (NABARD Consultancy Services 
Pvt. Ltd.) या संस्थेला Monitoring Fees अदा करण्याकरीता दिनांक २०.०४.२०२० च्या पत्रान्वये सन 
२०२०-२१ करीता रु.३,०६,००,०००/- इतकी रक्कम मंजूर केली असून दिनांक ०१.०५.२०२० रोजी 
NABCONS (NABARD Consultancy Services Pvt. Ltd.) या संस्थेच्या बँक खात्यात जमा झालेली 
आहे. सन २०२०-२१ आर्थिक वर्षामध्ये महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानासाठी दीन दयाल 
उपाध्याय ग्रामीण कौडाल्य योजनेंतर्गत (DDU-GKY) सर्वसाधारण (598189) प्रवर्गाकरीता केंद्र हिस्सा 
(२५०१ २८८२) याकरिता रु.१२०,००,००,०००/- तसेच केंद्र हिस्सा समरुप राज्य हिस्सा (२५०१ २८२८) 
याकरिता रु.८०,००,००,०००/- इतकी तरतूद अर्थसंकल्पीत करण्यात आली आहे. केंद्र शासन व 
राज्य शासन यांच्या हिस्स्याचे प्रमाण ६०:४० असल्यामुळे केंद्र हिस्सा समरुप राज्य हिस्सा 


रु.२,०४,००,०००/- इतका निधी वितरित करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय क्रमांकः मजिअ-२०२१/प्र.क्र.५९/योजना-३ 


शासन निर्णय :- 

१. सन २०२०-२०२१ मध्ये दीन दयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY) सर्वसाधारण 
प्रवर्ग (GEN) राज्य हिस्सा (२५०१ २८२८) याकरिता अर्थसंकल्पीत केलेल्या तरतूदीतून 
रु.२,०४,००,०००/- (रुपये दोन कोटी चार ores wad) इतका निधी NABCONS या संस्थेला 
Monitoring Fee अदा करण्याकरीता अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाली (8.1).9) द्वारे महाराष्ट्र राज्य 
ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानास वितरीत करण्यात येत आहे. 

२. सदर रक्‍कम उप संचालक (वित्त व लेखा), महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, 
बेलापूर, नवी मुंबई यांच्याकडे आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून सुपूर्द करण्यात येत आहे. 

३. सदर रक्कम रु.२,०४,००,०००/- चा खर्च "मागणी क्र.एल-३, २५०१ ग्रामविकासासाठी विशेष 
कार्यक्रम, ०६, स्वयंरोजगार कार्यक्रम, १०१, सुवर्ण जयंती ग्राम स्वयंरोजगार योजना, (०१) सुवर्ण 
जयंती ग्राम स्वयंरोजगार योजना, (१) (०७ आजीविका (एमएसआरएलएम) अंतर्गत कौशल्य 
विकासावरील विशेष प्रकल्पाच्या अनुसूचित जातीतर / अनुसूचित जमातीतर लाभार्थ्यांना वित्तीय 
सहाय्य (राज्य हिस्सा) (४०%)(कार्यक्रम), ३३, अर्थसहाय्य (२५०१ २८२८)" या लेखाशिर्षाखाळी सन 
२०२०-२१ या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पीत केलेल्या तरतूदी मधून भागवावा. 

५. हे अनुदान ज्या प्रयोजनाकरीता मंजूर करण्यात आलेले आहे, त्याच प्रयोजनाकरीता खर्च 
करण्यात यावे. अन्यथा ती वित्तीय अनियमितता समजण्यात येईल, याची अमंलबजावणी करणाऱ्या 
अधिकाऱ्यांनी नोंद घ्यावी. 

६. या झासन निर्णयान्वये मंजूर केलेले अनुदान कोषागारातून काढल्यानंतर पुढील माहिती त्वरीत 
लेखाधिकारी कार्यासन क्रमांक योजना-२, ग्राम विकास विभाग यांचेकडे पाठवावी. १) मंजूर केलेली 
रक्‍कम, २) कोषागारातून काढलेली रक्‍कम, 3) रक्‍कम काढल्याचा प्रमाणक क्रमांक व दिनांक, ४) 
महालेखापाल कार्यालयातील रकक्‍्कमेशी ताळमेळ केल्याचे प्रमाणपत्र. 

७. सदर झासन निर्णय वित्त विभाग परिपत्रक्र दिनांक १६ एप्रिल, २०२० अन्वये दिलेल्या केंद्र 
पुरस्कृत योजनांसाठी निधी तसेच राज्य शासनाचा समरुप हिस्सा प्रशासकीय विभागांने त्यांचे स्तरावर 


वितरित करण्याच्या प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार तसेच नियोजन विभाग अनोौ.संदर्भ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मजिअ-२०२१/प्र.क्र.५९/योजना-३ 


क्र.४४०/का.१४४४, दिनांक 23.03.2029 व वित्त विभाग अनौ.संदर्भ क्र.२८५/२०२१/व्यय-१५, दिनांक 


३१.०३.२०२१ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


ae 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३३११६५९३८५४२० असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


१०) 


Digitally signed by PRAVIN DEVICHAND JAIN 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=e86ac5658c4f446f46a56052bf04825 7ffe 


4ea09078de9d556ae5babe8adc8b1, 
pseudonym=37D9D56800E3803E7F4DEAA21F9F 
7FAB712736F6, 

serialNumber=481 AF6EECE7C1D432D3119135BE 


D J A | N 703BF6529E7A455A9B17708C677B565D8EE24, 
cn=PRAVIN DEVICHAND JAIN 
Date: 2021.03.31 18:25:31 +05'30' 
(प्रविण जैन) 
उप सचिव » महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल (लेखा परिक्षा) व (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
प्रधान सचिव व निवासी आयुक्‍त (गुंतवणूक व राजशिष्टाचार), महाराष्ट्र सदन, नवी 
दिल्ली. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, ५ वा मजला, 
दक्षिण विंग (एसबीआय साईड), सिडको भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई - ४०० ६१४. 
उप संचालक (वित्त व लेखा), महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, ५ वा मजला, 
दक्षिण विंग (एसबीआय साईड), सिडको भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई - ४०० ६१४. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी , ठाणे. 

उप कोषागार अधिकारी, कोकण भवन, बेलापूर, नवी मुंबई. 

कक्ष अधिकारी (१४४४), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

वित्त विभाग (व्यय-१५) व (अर्थ-१७ मंत्रालय, मुंबई-३२. 

कार्यासन अधिकारी, वित्त-१, वित्त-७, योजना-२, ग्राम विकास विभाग. 

निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


